भूसंपादन आस्थापना-पुणे विभाग 

विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील निवाडे 
छाननीसाठी निर्माण केलेल्या नगररचनाकारांच्या 
पथकास दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/(४)/अ-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- १० एप्रिळ, २०२३ 


वाचा- १) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/(॥/अ-३, दिनांक 99.90.2022. 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचे क्र.विआपुणे/निवाडा/आस्था/मु.वाढ/१६/२०२३ , 

दि.१२.०९.२०२२ व क्र.भूस/आरआर-१/८९/२०२३,दि. २४.०३.२०२४ ची पत्रे. 

शासन निर्णय- 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांच्या कार्यालयात भूसंपादन प्रकरणांतील निवाडे छाननीसाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या ३ अस्थायी पदांना शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १) व २) येथील शासन निर्णयांन्वये 
दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता खालील तक्त्यातील सदर ३ अस्थायी पदांना पुढील 
अटी/शर्तीवर दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे- 


१) उक्त पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ Raa नाहीत वा व्यपगत झालेली नाहीत. 
२) अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये सदर पदांचा समावेश आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या पदनिर्मितीचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक 

| नगररचनाकार शिश शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
क्र.एलक्यूएन ३१७१/क्यू, दि.४.८.(७२ 

२ | रचना सहायक 1] शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
क्र.जीईएन ६९६०/एच, दि.३.१.६१ 

३ | लघुटंकलेखक . 4 शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
क्र.एलक्यूएन ३१७१/क्यू, दि.४.८.७२ 

एकूण ३ 


२. वरील सर्व पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती भर म्हणून समजण्यात यावीत. 

३. प्रस्तुत पदधारक शासनाच्या वेळोवेळी निघालेल्या आदेझशांप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर पूरक भत्ते 
मिळण्यास पात्र राहतील. 

४. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र.सी-१-२०२९, जमीन महसूल-००१-संचालन व प्रशासन (०१) भूमी 
संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०३) आयुक्त, पुणे-०१, वेतन (२०२९ ००८२) या लेखाश्ीर्षाखाली टाकून तो 
खर्च २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. BT aR निर्णयवित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/(७)/अ-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१११७२०००६३१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M: र! 
4.20=8a304b555c16c6333932e9403 1b478a58b30bb35922ff7 cfdcl 
O1bf31d56ff 


JAYSING PATIL se 
(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
प्रधान महोखापाल-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
जिल्हाधिकारी, पुणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 
संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-६) 
८) नगरविकास विभाग 
९) अ-१, अ-२, अ-४, ब-१ कार्यासने, महसूल व वन विभाग 
१०) निवड नस्ती (अ-३). 


Ee) 


2 
3 


oC 


ण 


£99) 
को म यर ह “यकी का “दाल. अन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


